राज्यातील ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी 
कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः अपदे- २०२३/प्र.क्र.७२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : 

१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.9२/आरोग्य-३, दिनांक 
२४.०५.२०२३. 

२. आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संसआसे/उसआसे नागपूर/अस्थायी 
पदे/न.क्र./कक्ष ५२ब/२०२३/१२८१३-१५, दिनांक ११.०९.२०२३. 

३. आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-आआसे/कक्ष-७अ/टे-६/ परिमंडळ 
सर्व/वै.अ./अस्थायी पदे/उर्वरित कालावधी/६९०९-१०/२०२३, दिनांक-२६.०९.२०२३. 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.३१ ऑगस्ट,२०२३. 

५. वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये ठाणे, उल्हासनगर, पुणे हहर 


व नागपूर हहर ही ठिकाणे वगळून राज्यातील एकूण ३४९ तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील 


वैद्यकीय अधिकारी (१ पद), कनिष्ठ सहायक (१ पद) व पुरुष परिचर (१ पद) अशी प्रत्येकी ३ याप्रमाणे 


एकूण १०४७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ या कालावधीकरीता पुढे 


चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. सदरील तसेच 


नवनिर्मित जिवती, जि.चंद्रपूर येथील ०३ पदे असे एकुण १०५० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे 


आव्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२३/प्र.क्र.७२/आरोग्य-३ 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ३५० तालुका 


आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 


पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णय तसेच दि.०६.०९.२०२३ च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली असली तरी, 
दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकिय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ 
जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता 
आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 
तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली 
जाणार नाही, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


४. Max पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२३- 


२०२४ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
८०० - इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना 
राज्य योजनाअंतर्गत योजना, 
००१ - किमान गरजा कार्यक्रम 
(०१)(०२) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयांचा दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१) 


५. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक- ३१.०८.२०२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२३/प्र.क्र.9७२/आरोग्य-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१०१४४६०८००१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef92b6 
886b147679aSaf5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 
EA1AS547AA04FODAQ794A00BEE126E867817 


ATRAW 22232" 
(अशोक आत्राम) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ. 

७. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालये. 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/अर्थसंकल्प). 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२३/प्र.क्र.७२/आरोग्य-३ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.७२/आरोग्य-३, 


परिशिष्ट-अ 


दि.- १३ ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. न एकुण पद =| अस्थायी 
कं जिल्हा पंचायत समिती / ताळूका 88 पदनाम ी 
; कार्यालये संख्या पदे 
वैदयकिय अधिकारी 4 
भिंवडी, शाहापुर, मुरबाड 
q ठाणे i र र षु कनिष्ठ लिपीक षु १५ 
कल्याण, अंबरनाथ ग गण लिपीक : 
पुरुष परिचर 4 
वैदयकिय अधिकारी ८ 
वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, 
२ पाळघर कजा सई, ह अडी A कीड ८ कनिष्ठ लिपीक ८ २४ 
i , वाडा, विक्रमगड 
पुरुष परिचर ८ 
अलिबाग,उरण,पनवेल,कर्जत, वैदयकिय अधिकारी | १५ 
खालापूर,पेण,सुधागड,रोहा, 
३ रायगड ee 3 a १५ कनिष्ठ लिपीक १५ ४५ 
माणगांव,तळा,महाड,श्रीवर्धन, 
पोलादपूर,म्हसळा,मुरुड पुरुष परिचर १५ 
रत्नागिरी,गुहागर,दापोली, वैदयकिय अधिकारी 8 
8 | रत्नागिरी | मंडणगड,खेड,चिपळुण, ९ कनिष्ठ लिपीक ९ २७ 
संगमेश्वर, लांजा, राजापूर पुरुष परिचर é 
नाशिक,पेठ,दिंडोरी,सुरगाणा, वैदयकिय अधिकारी | १५ 
कळवण,बागलाण,मालेगाव, 
बाता : नांदगाव Naat कनिष्ठ लिपीक १५ 
षु नाशिक | चांदवड,नांदगाव,येवला,निफाड, १५ ४५ 
सिन्नर, इगतपुरी,देवळा, पुरुष परिचर ay 
त्र्यंबकेश्‍वर 
वैदयकिय अधिकारी ४ 
६ धुळे धुळे,साक्री,शिरपूर, सिंदखेडा 8 कनिष्ठ लिपीक 8 १२ 
पुरुष परिचर ४ 
वैदयकिय अधिकारी & 
नंदूरबार,नवापूर,ऱहादा, तळोदा, 
७ । नंदुरबार % ae अक्कलकुवा & कनिष्ठ लिपीक & 9¢ 
अक्राणी, 
पुरुष परिचर ६ 
eee जळगांव,चोपडा,यावल,रावेर, वैदयकिय अधिकारी | १५ 
८ जळगाव मुक्ताईनगर र,भुसावळ बोतवड १५ ४५ 
Rade, , कनिष्ठ लिपीक १५ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२३/प्र.क्र.9७२/आरोग्य-३ 


अ. । एकुण पद | अस्थायी 
च जिल्हा पंचायत समिती / ताळूका aay 88 पदनाम रे 
, कार्यालये संख्या पदे 
जामनेर, 
पाचोरा,चाळीसगाव,भंडगाव, पुरुष परिचर 
पारोळा,एरंडोल,धरणगाव पुरुष परिचर १५ 
WSIS, SRM, 
अमळनेर 
अहमदनगर, RENT, ARTA, वैदयकिय अधिकारी | १४ 
glia राहता,नेवासा,]ोगाव,पाथर्डी, at aes hye a व 
जामखेड, कर्जत,श्रीगोंदे,पारनेर, 
अकोले, संगमनेर,कोपरगाव पुरुष परिचर १४ 
हवेली, खेड, आंबेंगांव, जुन्नर, वैदयकिय अधिकारी | १३ 
१० पुणे शिरुर, दौड, इंदापूर,बारामती, | १३ कनिष्ठ लिपीक १३ ३९ 
पुरंदर ,भोर ,वेल्हे,मुळशी,मावळ पुरुष परिचर 45 
उत्तर सोलापूर, बार्शी, वैदयकिय अधिकारी | ११ 
अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, 
aan os कनिष्ठ लिपीक | 94 
११ | सोलापूर | मोहोळ, मगळवेढा, )| ११ ३३ 
सांगोले i माळठिरज न्य करमाळा —_ वा का 
सांगोले, ; र पुरुष परिचर aa 
माढा 
सातारा,वाई, खंडाळा, कोरेगाव, वैद्यकिय alent | 49 
92 सातारा | फलटण, AM Weld, कराड, ११ कनिष्ठ लिपीक ११ ३३ 
पाहा Sea महावतार 
पाटण, , महाबळेइवर पुरुष परिचर ल 
करवीर,पन्हाळा, हातकणंगले, वैदयकिय अधिकारी | १२ 
शिरोळ,कागलळ,  गडहिग्लज, 
१३ | कोल्हापूर क बक भुदरगड १२ कनिष्ठ लिपीक १२ ३६ 
,आजरा, : 
राधानगरी, गगनबावडा,शाहुवाडी पुरुष परिचर १२ 
मिरज, तासगांव, पलुस, खानापूर, वैदयकिय अधिकारी 8 
१४ सांगळी । आटपाडी,कवळेमहांकाळ, वाळवा, ९ कनिष्ठ लिपीक ९ २७ 
शिराळा,जत पुरुष परिचर र 
वैदयकिय अधिकारी ८ 
कणकवली, कुडाळा, सांवतवाडी, 
सिं वेंगूर्ला कनिष्ठ लिपीक 
१५ धुदुर्ग | दोडामार्ग,वेंगूर्ला,मालवण, ८ क पी ह २४ 
डत महाड 
देवगड,वै पुरुष परिचर ; 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२३/प्र.क्र.9७२/आरोग्य-३ 


अ. ; एकुण पद | अस्थायी 

च जिल्हा पंचायत समिती / ताळूका aay 88 पदनाम ० 

; कार्यालये संख्या | पदे 
औरंगाबाद,खुलताबाद,कन्नड, वैदयकिय अधिकारी | ९ 

१६ | औरंगाबाद | सोयगाव,सिल्लोड,पैठण, ९ कनिष्ठ लिपीक ९ २७ 
गंगापूर,वैजापूर,फुलब्री पुरुष परिचर ह 
जालना,अंबड, जाफ्राबाद,परतुर, aeafea अधिकात, | : 

१७ | जालना । भोकरदन, बदनापूर,घनसांगवी, ८ कनिष्ठ लिपीक ८ २४ 
a पुरुष परिचर ८ 
परभणी,जितुर,गंगाखेड,पाथरी, sauiea arent | 8 

१८ । परभणी ।सेलू,  मानवत,पालम,सोनपेठ, | ९ कनिष्ठ लिपीक ९ २७ 
पुर्णा पुरुष परिचर ९ 

वैदयकिय अधिकारी 4 
हिंगोली हिगोंली,कळमनुरी,वसमत,औढा, 

१९ हिंगोली याते J 4 कनिष्ठ लिपीक ष्‌ १५ 
शेनगाव 

पुरुष परिचर 4 
लातुर,अहमनगर,उदगीर,निलंगा, वैदयकिय अधिकारी | १० 

२० लातुर | औसा,चाकुर,रेणापूर, १० कनिष्ठ लिपीक १० ३० 

देवणी,शिरुर, जळकोट पुरुष परिचर र 
वैदयकिय अधिकारी | ८ 
दुत वारे उस्मानाबाद,उमरगा,लोहारा, SE रका 

२१ | उस्मानाबाद तुळजापूर,भुम,परांडा,कळंब,वाशी ८ कनिष्ठ लिपीक ८ २४ 
,भुम,परांडा,कळंब, 

पुरुष परिचर ८ 
बीड, गेवराई,माजलगांव, वैदयकिय अधिकारी | ११ 
अंबोजोगाई, पाटोदा, केज 

२२ बीड न १ | ११ कनिष्ठ लिपीक ११ 
आष्टी, धारुर, परळी, वडवणी, ae 
शिरुरकासार पुरुष परिचर ११ 
नांदेड,हदगाव,किनवट,भोकर, वैदयकिय अधिकारी | १६ 
बिलोली,देगळूर,मुखेड, कंधार, कनिष्ठ लिपीक १६ 

२३ नांदेड । लोहा,अर्धापूर,हिमायतनगर, १६ ४८ 
माहुर,उमरी, धर्माबाद, नायगांव, पुरुष परिचर ag 


मुदखेड 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२३/प्र.क्र.७२/आरोग्य-३ 


अ. व एकुण पद | अस्थायी 
च जिल्हा पंचायत समिती / ताळूका Banos 88 पदनाम ू 
; कार्यालये संख्या पदे 
अकोला,बा्हिटाकळी,अकोट, वैदयकिय अधिकारी | ७ 
२४ | अकोला तेल्हारा, बाळापूर, पातुर, ७ कनिष्ठ लिपीक 9 २१ 
मु्तीजापूर पुरुष परिचर 9 
वैदयकिय अधिकारी ६ 
वाशिम,मालेगांव,रिसोड, 
२५ वाशिम योत ता ६ कनिष्ठ लिपीक ६ १८ 
Beak, SONU, 
पुरुष परिचर ६ 
अमरावती,नांदगाव खंडेश्वर, वैदयकिय अधिकारी | १४ 
भातकुली,अचलपूर, चांदुरबाजार, 
तत. ¥ वरह & S — कनिष्ठ लिपीक १४ 
२६ | अमरावती ।मोर्शी, वरुड, चांदूररेल्वे, i! १४ ४२ 
दर्यापूर, अंजनगाव,चिखलदरा, पुरुष परिचर ae 
धारणी, धामणगांवरेल्वे 
यवतमाळ,बाभुळगांव,कळंब, वैदयकिय अधिकारी | १६ 
केळापूर,राळेगाव,घाटजी,वणी, 
यवतमाळ | मारेगांव,पुसद,महागाव,उमरखेड कनिष्ठ लिपीक १६ 
२७ | यवतमाळ JWG, Ferd SaaS, १६ शट 
दारव्हा,नेर,दिग्रस,आर्णी, पुरुष परिचर १६ 
झरीजामणी 
चिखली,देऊळगाव राजा, वैद्यकीय अधिकारी | १३ 
बुलढाणा,  मलकापूर,मोताळा, 
de eae & कनिष्ठ लिपीक | १३ 
२८ | बुलढाणा ,जळगाव,संग्रामप्र, १३ ३९ 
खामगाव,शेगाव,मेहकर, Brews पुरुष परिचर १३ 
राजा, लोणार. 
नागपूर,कामठी,हिगणा,काटोल, वैद्यकीय अधिकारी १३ 
|. aim RES MIF, HORA, 45 ae ae re a 
4 रामटेक,पारशिवनी,मौदा, 
उमरखेड,भिवापूर, कुही पुरुरूष परिचर १३ 
वैद्यकीय अधिकारी ८ 
वर्धा,देवळी,सेल,आर्वी,कारंजा, 
३० वर्धा हिंगणघाट,समुद्रपुर ८ कनिष्ठ लिपीक ८ २४ 
आष्टी,हिंगणघाट, 
पुरुरूष परिचर ८ 
वैद्यकीय अधिकारी 9 
भंडारा,पवनी,तुमसर,मोहाडी, 
३१ भंडारा साकोली,लाखांदुर Bg ee 9 कनिष्ठ लिपीक 9 29 
/लाखांदुर, 
पुरुष परिचर 9 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः AIS २०२३/प्र.क्र.9७२/आरोग्य-३ 


*. | जिल्हा पंचायत समिती / ताळूका aay Sor पदनाम he nl 

क्र. कार्यालये संख्या | पदे 
गोंदिया,गोरेगाव,तिरोडा,अर्जुनी, वैद्यकीय अधिकारी % 

३२ | गोंदिया । मोर, देवरी, सडक अर्जुनी, ८ कनिष्ठ लिपीक ८ २४ 
आमगाव, सालेकसा पुरुरूष परिवर क 
चंद्रपूर,गोंडपिपरी,मुल,सावली, वैद्यकीय अधिकारी १५ 
वरोरा,चिमूर,भद्रावती,ब्रम्हपूरी, aie Sie § 

33 | चंद्रपूर ।सिंदेवाही,नागभिड,राजुरा, १५ ghee = ४५ 
कोरपना,बल्लारपूर,पोंभूर्णा, पुरूष परिचर १५ 
जिवती 
गडचिरोली,चार्मोशी,कुरखेडा, वैद्यकीय अधिकारी १२ 

३४ | गडचिरोली आरमोरी,सिरोंचा,अहेरी, १२ कनिष्ठ लिपीक १२ ३६ 
एटापल्ली,मुलचेरा,भामरागड, 
देसाईगंज, कोरची,धानोरा पुरूष परिचर १२ 
एकूण अस्थायी पदे ३५० शिक गो १०५० । १०५० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


